महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व 
तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान 
करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मग्नरारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दि. ८.६.२०१० 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०,दि. ३.८.२०११ 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१०, दि. १७.०६.२०१६ 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१०, दि. २९.०८.२०१७ 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१०, दि. १६.०४.२०१८ 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र.२०१९/रोहयो/जन-६/कावि-२०४, 
दि. २५.०२.२०१९ 

0) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१०, दि. २९.०३.२०२० 
८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१०, दि. २८.०४.२०२० 
९) मा. मंत्री (रोहयो) यांचे पत्र क्र. - मंत्र/रोहयो.फलो/क्र.५६१/२०/१०/२०२०, दि. १९/१०/२०२० 


“_) -O 


SC CL AV 
Se Se ES SS जिज 


£59) 


प्रस्तावना - 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गतच्या कामांना प्रशासकीय 
तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी प्रस्तावाची छाननी करण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १७ जून, 
२०१६ अन्वये औरंगाबाद विभागाकरिता प्रायोगिक तत्वावर छाननी समिती गठीत करण्यात आली 
आहे. सदर समितीस संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २९ मार्च, २०१९ अन्वये दिनांक १७ मार्च, २०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मा. मंत्री ( रोहयो ) यांचेकडील दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२० रोजी 
आयोजित केलेल्या आढावा बैठकी दरम्यान छाननी समित्यांच्या नियमितपणे व वेळेवर बैठका होत 
नसल्याने कामे मंजूर करण्यात विलंब होत आहे व त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर विपरित 
परिणाम होत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. सबब दिनांक १७ जून, २०१६ च्या शासन निर्णय 
अन्वये प्रायोगिक तत्वावर औरंगाबाद विभागाकरिता गठीत करण्यात आलेली छाननी समिती रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासन खालील निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१० 


शासन निर्णय- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर औरंगाबाद 
विभागाकरिता योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी प्रस्तावांची छाननी करण्याकरीता 
संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक १७ जून, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली छाननी समिती 
रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२४१२५४५७३६१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dadasaheb Sopan Khatal 
D h DN: c=IN, jh =EGS- 
a ठे S a 7 e (Planning Department), postalCode=400032, 
Maharash 
2,5.4.20=a310d5742fb870fa7e7090329a6F40b05dc84 
heb 


Sopan Khatal #2" 


Date: 2020.12.30 15:01:15 +05'30' 


(दा. सो. खताळ) 
अवर सचिव (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, 


५. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्त. 
आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१०. आयुक्त, (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक. 
१२. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) 
१३. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१४. महालेखापाल २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई Wey व मुंबई उपनगर वगळून), 
१६. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्नारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१० 


१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१८. सर्व विशेष कार्यकारी अधिकारी तथा उप विकास आयुक्‍त (रोहयो). 

१९. सर्व तहसिलदार. 

२०. सर्व गट विकास अधिकारी. 

२१. मुख्य अभियंता, ल.पा. (स्था.स्तर) पुणे. 

२२. संचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२३. सर्व उपसचिव, अवर सचिव, सहायक संचालक (लेखा), कक्ष अधिकारी, सांख्यिकीय 
अधिकारी (रोहयो प्रभाग). 

२४. उप संचालक / रोहयो-९ यांच्याकडे संकेतस्थळावर अपलोड करण्याकरिता अग्रेषित. 

२५. कक्ष अधिकारी, रोहयो-१, सारसंग्रहाकरिता. 

२६. निवडनस्ती, रोहयो-१०. 


= 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


